छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या अधिनस्त 
मौजे औंध, पुणे येथे विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, 
अभ्यासिका, इ. बाबींच्या इमारती बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र: सारथी २०२३/प्र.क्र.१२५/का.१४२५-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक - १२ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग -२), 
दि.२०/९/२०१९ 
२. व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे यांचे पत्र क्र.सारथी/स्थावर/औंध आय.टी.आय/फ.क्र.१०२१/२०२३-२४, 
दिनांक २५.१०.२०२३ चे पत्र. 
३. शासन ज्ञापन, महसूल व वन विभाग क्र.जमीन ३४२२/१३११/प्र.क्र.३६१/ज-५, 
दिनांक ३०.११.२०२३ 
प्रस्तावना:- 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या 
अधिनस्त पुणे विभागीय कार्यालयासाठी मराठा, कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा या लक्षीत 
गटातील लाभार्थ्यांना अभ्यासिका, (मुला-मुलींना) वेगवेगळे वसतीगृह व इतर अनुषंगिक प्रयोजनासाठी 
शासन ज्ञापन महसूल व वन विभाग क्र. जमीन ३४२२/१३११/प्र.क्र.३६१/ज-५, दिनांक 30.99.2023 
अन्वये राज्य शासनाच्या अंगिकृत संस्थेच्या विविध उपक्रमांसाठी मौजे औंध ता.पुणे हाहर येथील 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या सि.स.न.१३३९/१० पैकी भूमापन क्र.१४१ ते १४९ मधील 
११८७१.०० चौ.मी. येथील जागा काही अटी व शा्तींच्या अधिन राहून सारथी संस्थेस प्रदान करण्यात 
आली आहे. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या 
संस्थेकडून सदर जागेत इमारतीचे वसतिगृह, अभ्यासिका, इत्यादी बांधकामाचे अंदाजपत्रक व नकाशे 
प्रापत झाले असून प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.१७८.४९ /- कोटी (अक्षरी रुपये) (अक्षरी 
एकशे अठ्यात्तर कोटी एकोणपन्नास लाख रुपये) एवढ्या किमतीचे ढोबळ अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.पुणे यांनी सारथी संस्थेकडे सादर केले आहे. त्यानुषंगाने 
सारथी संस्थेच्या दिनांक ११.१०.२०२३ रोजीच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीमध्ये सदर अंदाजपत्रकास 
व आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. तद्नंतर सारथी संस्थेने सदर प्रस्ताव मान्यता 
मिळणेसाठी शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकरणी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१२५/का.१४२५-अ 


शासन निर्णय :- 

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांच्या अधिनस्त 
पुणे विभागीय कार्यालयासाठी इमारत, मुला-मुलींचे वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण 
केंद्रासाठी हॉल बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी रु.१५४.४७ (अक्षरी रु.एकशऱे चौपन्न कोटी 
सत्तेचाळीस लाख रुपये) इतक्या अंदाजपत्रकास (परिशिष्ट-अ) व आराखड्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. उच्चाधिकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर प्रस्ताव हा सारथी, आय.टी.आय. औंध पुणे येथे मुलींचे वसतीगृह, मुळांचे वसतीगृह 
आणि लायब्ररी इमारत बांधकामाबाबतचा आहे. 

२. सदर बांधकामासाठी जागा उपलब्ध होणार आहे. 

३. एकूण क्षेत्रफळ २९४७६.९९ चौ.मी.आहे व बांधकामाचा दर रु.३००००/- प्रति चौ.मी. आहे. 

४. सदर प्रस्ताव सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

५. सदर कामाचे नकाशे खाजगी वास्तुझास््रज्ञाकडून करण्यात आलेले आहे. 

६. सविस्तर चर्चेअंती, समितीने, प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची तसेच बांधकामाची जागा उपभोक्ता विभागाचे ताब्यात असल्याची 
खातरजमा करण्याच्या अटीस अधीन राहून, अंदाजित रु.१५४.४७ कोटी इतक्या किंमतीस 
सहमती दर्शविली. 


२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेच्या 
अधिनस्त मौजे औंध, पुणे येथे विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, अभ्यासिका, इ. बाबींच्या इमारती 
बांधकामासाठी होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध तरतुदीतून 
भागाविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक - ओ-२ 

२२२५ अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 

०३ मागास वर्गीयांचे कल्याण 

१०२ आर्थिक विकास 

(०१) “मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी” यांचे कल्याण, 

(०१) (०१) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, (सारथी) (कार्यक्रम) 

(दत्तमत) (२२२५ एफ ५२१) 
३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता अनुदान 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२३/प्र.क्र.१२५/का.१४२५-अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्र. २०२३१२१२१६०७१७९२१६ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 

RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c1 4a3715b237043 

PA N D U RA N G 0433845720a9c4c8107, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7ADB1868A49B87 1 9E27D3453044671A8CEDD 
BDO4AF26DD2089ED03E6B1BD92BD, cn=RAJENDRA 

WAG H PANDURANG WAGH 
Date: 2023.12.13 11:17:06 +05'30° 

e oy उप 
सोबत : परिशिष्ट- उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे 

११.कार्यकारी अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग, नागपूर-०१. 

१२.उपसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, नागपूर. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी (का.क्रं.इमारती-२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-१ 

१५.निवडनस्ती (का.१४२५-आओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


e शासन निर्ण क्र' नारी 2028/g 8-924 [HP I-A, 
Rath 92/92/2023 =r परिशिष्ट - cal 


Name of the Department : Planning Department 


Name of Work : Construction of SARTHI Office, Girls Hostel, Boys Hostel & Library Building at 
IT| Campus Aundh, Pune. 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs Per (Sqmt./ Meter/ |" Component 
LumpSum etc.) Wise 


=j 
° 
ot 
=: 


Cc 


त. 

2 
F 
CCTV 
Pump house, bore well etc 
HVAC System 
DG Set 


m 
o 
o 
शा 
z 
= 
> 
| oa 
व्य 
m 
= 
wm 
त 
2 
= 
2 
io) 
a 
a 


Building proper (Built Up Area - Sg.m ees Cee aes 
Office Building 
G ISq.M_| 

Sub Total (1 


4 


८) 
= 
णा 
+r 
टर 
९) 
” 
- 
@ 


tudy & Library 2,959.89 30,000 8,87,96,70 


Total B.U.A.=| 29476.99 
lectrification 


- 
sq. 88,45,00,700 
eee 4,42,15,48 
eee: 5,30,58,58 
ire Fighting Arrangements etc. Ee ey ae 1,20,00,000 
ee) Sa 
CCTV विळा eee 
Bea BESS, S. 
विव Sees 
Ries Sa 
Bese 16,02,74,067 
___4,42,15,485 
10,31,69,465 
1,19,19,68,717. 
a ee 


2 


m |W 
छे 
< 
@G 
+ 
jo} 
ळ्‌ 
@ 


Pump house, bore well etc 


Tie 
n 
a 
ie 
ro) 
i 
o 
छठ 
fe} 


DG Set 50,00,00 


eee | | Sub Total (2 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (3 
urniture 20,633.89 5000} Sub Total ( 

ee ee ee Total 


Compound Wall & Gate (Rmt. 8000 31,84,00 
७ र ०0 क 300 
nternal Road BRB L.S 
Sees 


: 
>>* 
क 
o 
he 
~I 
om 
iJ 
छठ 
“उ 


3 


कि 
1 
Ag 
Cea 
a 
> 
oo 
oO 


| 
Din 
८ 
«>>> 
र 
oe 
> 
o 
8 
sd 
o 
a 


§0,00,00 
15,00,00 
Sub Total (B 
Project Cost (P)= (A) + (8 


9) 
or 
@ 
= 
= 
Se 
| ne 
9 
9 
e 
@ 


1,06,84,000 
1,20,26,52.74 


(i) Contingencies 4% on (sub total A‘) 3,53,72,38 
(ii) GST 18% on (P) 21,64,77,48 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 6,01,32,63 
(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 1,80,39,79 

v) Labour Insurance 1% on (P) 1,20,26,52 
Sub Total (C 


12. 


34,20,48,83 


व्या 1,54,47,01,548 
ee OLR, A क 
PLINTH AREA RATES FOR 

1 Bldg Proper Cost ‘= Rs 30,000 /Sqm 

2 Elect. Work = Rs 5,437 /Sqm 

3 Water Supply = Rs 1,500 /Sqm 

4 Furniture = Rs 5,000 /Sqm 

5 Total = Rs 40,437 /Sqm 

8 Overall construction rate = Rs 40,800 /Sqm 


